व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ जिल्हा व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/सहायक संचालक (ता)/ सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षणा व प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ 
(तांत्रिक, (राजपत्रित) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१/१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र.१५४/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र. २८१/बारा, 
दि. २१/०६/२०२१ 
(२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सेज्येसू- 
२०२३/प्र.क्र. १५४/व्यशि-१, दि. १५/०५/२०२३ 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जेष्ठता सुची/गट-अ, /२०२३/१८, दिनांक १४/०६/२०२३ 
परिपत्रक : 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था/ जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ सहायक संचालक (तां॥/ सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ (तांत्रिक) (राजपत्रित) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची संदर्भ क्र. (2) येथील 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. संदर्भ क्र. (2) येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या हंगामी ज्येष्ठतासूची 
संदर्भात प्राप्त अभिवेदनांचा सांगोपांग विचार करुन दि. ०१/०१/२०२२ रोजीपर्यंतची सेवाज्येष्ठता यादी 
सोबतच्या “प्रपत्र-अ” प्रमाणे अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२३०९०६१७३०२४३९०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP ५॥-६8३॥0 : 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


शासन निर्णय क्र, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्र.सेज्येसू २०२३/प्र.क्र.१५४/व्यशि-१, दि. ०६ /०९/२०२३ सोबतचे प्रपत्र "अ" 


१) संवर्गाचे नाव - महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तांत्रिक) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/सहायक संचालक 


(तांत्रिक) 


२) वेतनश्रेणी :- एस-२३: ६७७००-२०८७००/- 
३) दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पूरती ज्येष्ठतासूची (दि. ०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१२/२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची यादी) 


जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
२ ३ ae 4 & 1 | ८ ९ 1१ = ie. as | 
7 श्री. यतीन खुला २५.१०.१९६५ | ३०.११.१९९६ | सरळसेवा ३०.११.१९९६ । 39.90.2023 यंत्र अभि.पदवीत्तर परिक्षा, | कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
प्रल्हाद प्रथम(एम.ई. मॅके) २०१२ | शासन आदेश 
पारगांवकर क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 
दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
उपसंचालक पदावर पदोन्नती 
२ श्री. सुधाकर । खुला २७.०३.१९६३ | १५.१०.१९९६ | सरळसेवा १५.१०.१९९६ | ३१.०३.२०२१ यंत्र अभि.पदवी प्रथम श्रेणी | सेवानिवृत्त 
शामराव उमाळे १९८४ पदव्युत्तर पदवी 
(यंत्र) प्रथम श्रेणी १९८७ 
३ श्री. किशोर खुला १६.०७.१९६५ | ३१.०७.१९९६ | सरळसेवा ३१.०७.१९९६ | ३१.०७.२०२३ विद्युत अभि.पदवी प्रथम सेवानिवृत्त 
वामन श्रेणी - १९८७ 
खटावकर 
४ श्री.बिरुबा भ.ज. (क) २२.०५.१९६५ | १८.०९.१९९६ | सरळसेवा १८.०९.१९९६ | ३१.०५.२०२३ यंत्र अभि.पदवी प्रथम श्रेणी | सेवानिवृत्त 
रामराव शिंपले -१९८८ पदव्युत्तर पदवी 


प्रथम श्रेणी १९२९५ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 

| a | २ ३ as ५ ६ 1 ७__| ८ ९ ॥८ २८ ees aoe तवी त. 
५ ।५ श्री. सुदाम वि.जा. (अ) ०५.०४.१९६४ | ०६.०९.१९९६ । सरळसेवा ०६.०९.१९९६ । ३०.०४.२०२२ यंत्र अभि.पदवी द्वितीय सेवानिवृत्त 

विनायक श्रेणी १९८९ पदव्युत्तर पदवी 

राठोड 
६ | ६ श्री. कमलाकर | अनु. जमाती २७.०५.१९६५ | १०.११.१९९७ | सरळसेवा १०.११.१९९७ । ३१.०५.२०२३ यंत्र अभि.पदविका द्वितीय | सेवानिवृत्त 

शरद विसाळे श्रेणी १९८४ 
७ ।७ श्री. प्रकाश खुला १८.०७.१९६५ | २२.०५.२००७ | पदोन्नती २२.०५.२००७ | ३१.०७.२०२३ विद्युत अभि.पदवी प्रथम दि. ०१/१०/२०२१ रोजी स्वेच्छा 

लक्ष्मण श्रेणी -१९८६ सेवानिवृत्त 

सायगांवकर 
८ |< श्री. उमेश खुला ०२.०५.१९६५ | ३०.०६.२००७ | पदोन्नती ३०.०६.२००७ | ३१.०५.२०२३ यंत्र अभि.पदवी प्रथम श्रेणी | सेवानिवृत्त 

रमेशराव १९८६ 

खारोडे 
९ ।९ श्री. विलास अनु. जाती ३०.१२.१९६३ | २७.०४.२००७ | Talat २७.०४.२००७ | ३१.१२.२०२१ यंत्र अभि.पदविका प्रथम सेवानिवृत्त 

भाऊ सोनवणे श्रेणी १९८६ 
i हि ० श्री. नंदकुमार | खुला ०१.०६.१९६४ | ०८.०९.२०१६ | सरळसेवा ०८.०९.२०१६ | ३१.०५.२०२२ बी.ई, मेकॅनिकल्स इंजि. । सेवानिवृत्त 

धोंडीबा झावरे द्वितीय श्रेणी-१९८६, 

एम.बी.ए (फायनांन्स मॅनेज.) 
प्रथम श्रेणी-२००६ 

| १ i q श्री. रविशंकर | अनु. जाती २७.११.१९६७ । ०९.०९.२०१६ सरळसेवा खुल्या | ०९.०९.२०१६ । ३०.११.२०२५ बी.ई, इलेक्ट्रीकल कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 

बाबुराव सावळे प्रवर्गातून निवड) इंजि.प्रथम श्रेणी-१९९१, शासन आदेश 


एल.एल.बी, एम.बी.ए- 
द्वितीय श्रेणी-२००६ 


क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 
दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
उपसंचालक पदावर पदोन्नती 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
1१ | २ ३ l= 4 ६ 1७ | ८ ९ Sk Se Bae. लाल 
१२ | १२ श्री. नितीन अनु. जाती ०१.०३.१९७५ | ०३.०९.२०१६ | सरळसेवा (खुल्या ०३.०९.२०१६ | २८.०२.२०३३ बी. ई. मेकॅनिकल इंजि. | कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
आनंदा निकम प्रवर्गातून निवड) द्वितीय श्रेणी- शासन आदेश 
१९९६एम.बी.ए, (ह्युमन क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 
रिसोर्स मॅनेजमेंट) द्वितीय । दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
श्रेणी-२०१८ उपसंचालक पदावर पदोन्नती 
१३ । १३ श्री. रमण खुला ०६.०४.१९७७ | १५.०९.२०१६ | सरळसेवा १५.०९.२०१६ | ३०.०४.२०३५ डिप्लोमा मेर्कनिकल्स कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
फकिर पाटील इंजि.प्रथम श्रेणी-१९९५ शासन आदेशा 
क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 
दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
उपसंचालक पदावर पदोन्नती 
१४ | १४ श्री. रवींद्र वि.मा.प्र १६.०६.१९७५ | २६.०९.२०१६ | सरळसेवा (खुल्या २६.०९.२०१६ | ३०.०६.२०३३ बी.ई, मेकॅनिकल्स कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
सिद्रामप्पा प्रवर्गातून निवड) इंजि.प्रथम श्रेणी-१९९६, शासन आदेशा 
मुंडासे एम.बी.ए. (मार्केटींग क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 
मॅनेजमेंट) प्रथम श्रेणी- दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
१९९९ उपसंचालक पदावर पदोन्नती 
१५ | १५ श्री. किरण अनु. जाती १३.०४.१९७० | ०४.०९.२०१६ | सरळसेवा (खुल्या ०४.०९.२०१६ | ३०.०४.२०२८ बी.ई, मेकॅनिकल्स कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
मुरलीधर प्रवर्गातून निवड) इंजि.प्रथम श्रेणी-१९९२, शासन आदेशा 
मोटघरे एम.बी.ए. (एच.आर क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 


मॅनेजमेंट) प्रथम श्रेणी- 
२०००, एम.टेक (प्रोड. 
इंजि.) प्रथम श्रेणी-२००२ 


दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
उपसंचालक पदावर पदोन्नती 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
| a | 2 3 aE Sass 4 & i) ee | ८ ९ ls eee __।| anes | q 
१६ | १६ श्री. अजित इ.मा.व १५.०४.१९७२ | १५.०३.२०१७ | सरळसेवा १५.०३.२०१७ | ३०.०४.२०३० डिप्लोमा मेकॅनिकल्स कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
पोपट शिंदे इंजि.प्रथम श्रेणी-१९९४, शासन आदेशा 
बी.ए-(आर्टस)प्रथम श्रेणी- । क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 
१९९९ दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
उपसंचालक पदावर पदोन्नती 
१७ | १७ श्री. प्रदिप अनु. जाती २४.०२.१९७१ | ०३.०९.२०१६ | सरळसेवा ०३.०९.२०१६ | २८.०२.२०२९ बी.ई, मेकॅनिकल्स 
भिमराव दुर्ग इंजि.द्वितीय श्रेणी-१९९३ 
१८ | १८ श्री.रमाकांत । इ.मा.व. १६.१०.१९६६ | ०३.०९.२०१६ | सरळसेवा ०३.०९.२०१६ | ३१.१०.२०२४ डिप्लोमा (मेकॅनिकल इंजि.) | कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
बाबुराव प्रथम श्रेणी-१९८५, शासन आदेशा 
भावसार ए.एम.आय.ई (मेकॅनिकल) | क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 
द्वितीय श्रेणी-१९९०, VAS | दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
(मेकॅनिकल इंजि.) प्रथम उपसंचालक पदावर पदोन्नती 
श्रेणी-२००५ 
१९ । १९ श्री. महेश भ.ज (क) १६.०७.१९८० | २६.०९.२०१६ | सरळसेवा २६.०९.२०१६ | ३१.०७.२०३८ बी. ई. मेकॅनिकल इंजि. 
बापुसाहेब प्रथम श्रेणी-२००१ एम.ई, 
बंडगर (मेकॅनिकल हिट पॉवर) 
प्रथम श्रेणी-२०१३ 
२० | २० श्री. मधुकर sad 22.04.9864 | o¥.08.209§ | सरळसेवा ०४.०९.२०१६ | 39.04.2023 डिप्लोमा-प्रथम श्रेणी- कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
काशीनाथ १९९४, बी.ए. (आर्टस) शासन आदेश 
पाटील द्वितीय श्रेणी-२००१,बी.ई  । क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 


(इलेक्ट्रीकल इंजि.) प्रथम 
श्रेणी-२००६, एम.बी.ए (एच. 
आर. मॅनेजमेंट/एच आर 
डी) द्वितीय श्रेणी-२०१० 


दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
उपसंचालक पदावर पदोन्नती 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
| a | 2 3 aE Ss 4 & ees se! ८ ९ | 1१ Se q 
२१ । २१ श्री. मिलींद Saad 30.06.9283 | ०४.०९.२०१६ | सरळसेवा ०४.०९.२०१६ | ३०.०६.२०२१ डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल सेवानिवृत्त 
पुरुषोत्तम हांडे इंजि) द्वितीय श्रेणी-१९८५, 
बी.ई (इलेक्ट्रॉनिक्स & 
पॉवर) प्रथम श्रेणी-१९९४ 
२२ | २२ श्री. चंद्रकांत (इ.मा.वो ०९.०७.१९६३ | १५.०९.२०१७ | सरळसेवा १५.०९.२०१७ | ३१.०७.२०२१ डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल सेवानिवृत्त 
लालचंद इंजि.) द्वितीय श्रेणी-१९८१, 
वानखेडे ए.एम.आय.ई (इलेक्ट्रीकल) 
द्वितीय श्रेणी-१९९० 
२३ | २३ श्री. सुशील अनु.जाती ०१.०२.१९६५ | ०६.०९.२०१६ | सरळसेवा ०६.०९.२०१६ | ३१.०१.२०२३ डिप्लोमा (मेकॅनिकल्स सेवानिवृत्त 
रामदास बुजाडे इंजि.) प्रथम श्रेणी-१९८४, 
बी.टेक (मेकॅनिकल्स इंजि.) 
प्रथम श्रेणी-२०१० 
Ww | Ww श्री. राजेश Saad २२.०६.१९८० | २६.०९.२०१६ । सरळसेवा २६.०९.२०१६ | ३०.०६.२०३८ एम.टेक (फाठंड्री & 
सुधाकर फोजिंग) प्रथम श्रेणी २००७ 
मानकर 
२५ | २५ श्री. प्रदिप भ.ज. (डो २७.१०.१९६७ | ०४.०९.२०१६ | सरळसेवा ०४.०९.२०१६ । ३१.१०.२०२५ बी.ई (मेकॅनिकल) प्रथम 
जगन्नाथ घुले श्रेणी-१९९० 
२६ | २६ श्री. चंद्रशोखर | खुला (दिव्यांग) ०३.०४.१९७३ | ०७.०९.२०१६ | सरळसेवा ०७.०९.२०१६ | ३०.०४.२०३१ बी.ई (मेकॅनिकल इंजि.) कौ.रो.उ. व नाविन्याता विभाग 
जयसिंग ढेकणे द्वितीय श्रेणी-१९९६ शासन आदेशा 
क्र.२०२२/प्र.क्र.७०/व्यशि-१ 
दिनांक २९/०९/२०२२ अन्वये 
उपसंचालक पदावर पदोन्नती 
२७ | २७ श्री. सचिन खुला ०३.०४.१९८० | ०१.०७.२०१७ | सरळसेवा ०१.०७.२०१७ | ३०.०४.२०३८ बी.इ (मेकॅनिकल इंजि.) प्रथम 
माणिकराव श्रेणी-२००२, एम.ई (Heat 
धुमाळ Power Eng.) प्रथम श्रेणी- 


२०१० 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 

| a | २ ३ 1. ee ५ ६ 1७ | ८ ९ |... ae a. eee 
२८ | २८ श्री. अनंत अनु. जाती २८.०४.१९७५ | १२.०९.२०१६ | सरळसेवा १२.०९.२०१६ | ३०.०४.२०३३ बी.ई (मेकॅनिकल इंजि.) 

एकनाथ प्रथम श्रेणी-१९९७, एम.ई 

सोमकुवर (मेकॅनिकल इंजि. द्वितीय 

श्रेणी- २००० 

२९ | २९ श्री. सोमेश्वर अनु. जाती ०७.०५.१९६५ | ०१.०९.२०१६ | सरळसेवा ०१.०९.२०१६ । ३१.०५.२०२३ डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल सेवानिवृत्त 

बळीराम इंजि) प्रथम श्रेणी-१९८४, 

वाघमारे एम.ए (इंग्लिश) द्वितीय 

श्रेणी-१९९६ 

३० | ३० श्रीमती सुधा । इ.मा.व ०४.०१.१९६९ | ०९.११.२०१६ | सरळसेवा ०९.११.२०१६ | ३१.०१.२०२७ डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल 

बाबुराव इंजि.) प्रथम श्रेणी-१९९०, 

रेवतकर 

(सौ.सुधा 

निशीकांत 

ठोंबरे) 
३१ | ३१ श्रीमती मनीषा | अनु. जाती १९.११.१९७८ | ०१.०२.२०१७ । सरळसेवा ०१.०२.२०१७ | ३०.११.२०३६ बी.ई (इलेक्ट्रीकल) -२००५ 

रामचंद्र 

बोरुळकर 
३२ । ३२ श्रीमती मंगला | खुला ०७.०६.१९६६ | १९.०७.२०१७ | सरळसेवा १९.०७.२०१७ | ३०.०६.२०२४ डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल दिनांक ०३/११/२०२२ रोजी 

दिपक देशमुख इंजि.) प्रथम श्रेणी-१९८५, | स्वेच्छा सेवा निवृत्ती 

(श्रीमती मंगला 

मधुकरराव 

देशमुख) 
३३ | ३३ श्रीमती श्वेता | खुला १३.१०.१९८३ | ०६.०७.२०१७ | सरळसेवा ०६.०७.२०१७ | ३१.१०.२०४१ बी.ई ( इंजि.) -प्रथम श्रेणी 


शशिकांत काळे 


२००५, एम.टेक 
(इलेक्ट्रीकल इंजि.) प्रथम 
श्रेणी २००८ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
1१ | २ ३ a= Sas 4 ६ 1७ | é ९ |... तळ. |. _- तुक _?_/ 
३४ | ३४ श्री. हेमंत इ.मा.व २६.१२.१९६९ |। ३१.०१.२०१८ | सरळसेवा ३१.०१.२०१८ | ३१.१२.२०२७ एम.ई (मेक.इंजि.) प्रथम 
विठ्ठलराव श्रेणी २००१ 
आवारे 
३५ | ३५ श्रीमती कविता | खुला २८.०८.१९६६ | १८.१०.२०१९ | सरळसेवा १८.१०.२०१९ | ३१.०८.२०२४ विद्युत अभि. पदवी प्रथम 
विठ्ठोबा भिसे श्रेणी १९८९ 
(श्रीमती कविता 
बुटले) 


खंड दि. ०१/०१/२०२० ते दि. ३१/१२/२०२० 


खंड दि. ०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१२/२०२१ 


टिप:-अ.क्र. (३४) येथील श्री.हेमंत विठ्ठलराव आवारे यांनी तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीसंदर्भात सादर केलेल्या अभिवेदनाच्या अनुषंगाने त्यांचा महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या गुणवत्ता यादीनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील क्रमांक सुधारीत करण्यात यावा किंवा कसे, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे अभिप्राय 
स्वतंत्ररित्या घेण्यात येत आहेत. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील सुधारीत स्थान दर्शविण्यात येईल. 


